बुलढाणा जिल्ह्यातील सि. at. बं. वरवट बकाल 
क्र. ४ ता. संग्रामपुर या योजनेस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सिनाबं-२०२३/प्र.क्र-२२२/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ जानेवारी, २०२४. 
वाचा: 
अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर यांचे 
क्र. प्रशा-१/५४२ /महामंडळ अंदाजपत्रक /अमरावती मंडळ /२०२३ दि. १०.०४.२०२३ 


प्रस्तावना- 

शासनास सादर झालेल्या अंदाजपत्रकानुसार बुलढाणा जिल्ह्यातील सि. काँ. बं. वरवट बकाल 
क्र. ४ ता. संग्रामपुर हि योजना खारपाण पट्ट्यात स्थानिक नाल्यावर प्रस्तावीत आहे. या कामाची 
अंदाजित किंमत रु. ४,९४,२६,८१०/- येत असून या कामांमुळे ९१.५१ सघमी पाणीसाठा निर्माण होणार 
आहे व २५ हेक्‍टर सिंचन क्षेत्रास लाभ मिळणार आहे. त्यास अनुसरुन याबाबत शासनाने खालील प्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 
बुलढाणा जिल्ह्यातील सिमेंट काँक्रीट बंधारा वरवट बकाल क्र. ४ ता. संग्रामपुर या सिमेंट नाला 
बंधाऱ्याची एकूण किंमत रू. ४,९४,२६,८१०/- (अक्षरी रुपये चार कोटी चौर्‍्याण्णव लक्ष सव्वीस हजार 
आठशे दहा फक्त) किंमतीच्या प्रस्तावास खाळील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. या योजनेच्या मूळ अंदाजपत्रकानुसार तरतूद सोबत “जोडपत्र अ” मध्ये 
सादर करण्यात येत आहे . 
१) प्रकल्पासाठी अधीक्षक अभियंता/प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांनी कार्यस्थळी भेट देवून 
स्थळ व संरेखा निश्चित करुन प्रमाणित करणे आवश्‍यक आहे. 
२) कामाचा खर्च उपलब्ध अनुदानातून प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात यावा व नियोजित 
वेळेत काम पूर्ण करण्यात यावे. 
३) सदरचे काम पूर्ण होईपर्यत त्रैमासिक प्रगती अहवाल शासनास सादर करावा. 
४) काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा पूर्णत्वाचा अहवाळ शासनास त्वरीत सादर करावा. 
५) कामांचे ७80189 व वेळेसह व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहील. 
8) काम सुरू करण्यापूर्वी 
0) २५% पूर्ण झाल्यानंतर. 
०) ५०% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 
d) ७५% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 
8) 100% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 


न्य 


>> ow 


शासन निर्णय क्रमांकः सिनाब-२०२३/प्र.क्र-२२२/जल-१ 


या कामात पाच टप्प्यात Geotag व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे. प्रत्येक टप्प्याच्या 
व्हिडिओ चित्रीकरणाचा काळावधी किमान ३ मिनिटाचा आवश्‍यक राहील. काम सुरू करण्यापूर्वी 
एका बाजूने चित्रीकरण सुरुवात करून दुसऱ्या टोकापर्यंत संपूर्ण चित्रीकरण करण्यात यावे. 

अ) व्हिडीओ चित्रीकरण करताना प्रत्येक वेळेस कामाचे जलसंधारण अधिकारी व कंत्राटदार/ 
त्यांचा प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. किमान दोन वेळेस खुद्द 
कंत्राटदाराची उपस्थिती आवश्‍यक आहे. 

ब) चित्रीकरणांमध्ये किमान दोन टप्प्यांमध्ये उप अभियंता व एका टप्प्यामध्ये कार्यकारी 
अभियंता यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. 

क) देयके पारित करताना मोजमाप पुस्तिका सोबत चित्रीकरणाचा Pendrive सादर करावा. 
तसे मोजमाप पुस्तिकेत नमूद करावे. 

ड) सदर चित्रीकरणाची प्रत कार्यकारी अभियंता यांनी तपासावी व वरील सूचनांप्रमाणे 
चित्रीकरण नसल्यास देयक पारित करून होणार नाही. 

इ) चित्रीकरणाची किमान १५ सेकंदांची संक्षिप्त प्रत विभागाच्या जिओपोर्टलवर Upload 
करण्यात यावी. 

६) काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाची गुणनियंत्रणाच्या दृष्टीने विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण 
पथकाकडून तपासणी करण्यात यावी. 

७) वरील प्रमाणे प्रकल्पाचे हस्तांतरण झाल्यानंतरचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च लाभार्थ्यांकडून 
करण्यात यावा. 

८) शासन निर्णय ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.नागरी २०११/प्र.क्र.१९२/निधी जल-१ 
दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०१२ अन्वये निर्धारित तरतुदींचे काटेकोर अनुपालन करण्यात यावे. 

९) आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नविन घटकांचा शासन मान्यते शिवाय प्रकल्पात समावेश 


करण्यात येवु नये. 

१०)प्रकल्पाचा दर्शक नकाशा अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, नागपुर यांच्या मार्फ़त प्रमाणित 
करुन घेण्यात यावा. 

११) तांत्रिक मान्यतेपुर्वी सर्व योजनांना सक्षम प्राधिका-या कडुन वहन अंतर प्रस्ताव मंजुर करुन 
घेण्यात यावा. 

१२) सदर कामाची अंमलबजावणी करतांना दर्जा व गुणवत्ता उत्कृष्ठ ठेवण्याची जबाबदारी संबंधीत 
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. 


१३) पाणीसाठा करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी 
यांनी काम पुर्ण झाल्यावर प्रमाणित करणे आवश्‍यक राहील. 

१४ शासन परिपत्रक क्र.प्रमा-२०१३/(७८५/१३)/ सिं. व्य. (कामे) दि. ०१.०१.२०१५ मधील मार्गदर्शक 
सूचना नुसार अभिलेखे ठेवणे व कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. 

१५) प्रकल्पाच्या उपशिर्षनिहाय मंजूर किंमतीच्या मर्यादेत व नियोजनानुसार काम पुर्ण करण्यात यावे. 

१६)आवड्यकतेनुसार अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले आराखडे / संकल्पने, बाह्य दरसूची बाबी व 
वहन अंतरे सक्षम स्तरावर तपासून अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी. 

पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिनाब-२०२३/प्र.क्र-२२२/जल-१ 


१७मृद व जलसंधारण विभागाचा शासन निर्णय सिबांका-२०२२/प्र.क्र. २१२/जल १, दि. 
३१.०५.२०२२ मधील सुचनांचे अनुपालन करावे. 
१८)तांत्रीक मान्यतेपुर्वी भुजल नकाशे व भुजल रेखा नकाशांच्या आधारे स्थळ योग्य असल्याबाबत 
भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांचेकडील सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र घेण्यात यावे. 
२.०. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 
मागणी क्रं. टान-५ 
लेखाशिर्ष ४४०२ २७९९ 
(०२)(०२) सिमेंट बंधारा 
कार्यक्रम (कार्यक्रम) 
५३, मोठी बांधकामे 
४.० प्रस्तुत आदेश प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०१३११९२३२९६३२६ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL MAHADEV KALE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND 
WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d5c8d23e6cc09fb2bb4aa1777dadbfbb405¢54e87 7afe 
06798f54168b9f08b98, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=30B26A65349009C49CCA04C5AECBC47F35D75 
24B402BBD5D7FA6DDD215CFF18D, cn=SUNIL MAHADEV KALE 


(सु.म. काळे) 
मुख्य अभियंता तथा सह सचिव 
महाराष्ट्र शासन 


१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
३) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 
) सर्वमा. संसद सदस्य, विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
५ सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव 
) 
) 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिनाब-२०२३/प्र.क्र-२२२/जल-१ 


८) मा. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 

९) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०) आयुक्त मृद व जलसंधारण, जल आयुक्तालय, औरंगाबाद. 

११) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद. 

१२) अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक 
क्षेत्र, नागपुर. 

) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, अमरावती. 

) प्रादेशिक दक्षता गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर. 

) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, बुलढ़ाणा. 

) 

) 


कार्यासन अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
निवडनस्ती (जल-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिनाब-२०२३/प्र.क्र-२२२/जल-१ 


मृद व जलसंधारण विभाग 


जोडपत्र ‘ar 
बुलढाणा जिल्ह्यातील सि. काँ. बं. वरवट बकाल क्र. ४ ता. संग्रामपुर या योजनेस प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 
शासन निर्णय क्रमांक: सिनाबं-२०२३/प्र.क्र- २२२/जल-१, दिनांक ३१ जानेवारी, २०२४. 
अ.क्र उपशिर्ष अंदाजपत्रकीय किंमत 
१ ए-प्राथमिक ५०,०००.०० 
२ ब- भुसंपादन oo 
र क-कामे ४,४९,९५,५००.०० 
एकुण ४,५०,४५,५००.०० 
C C % 
y entage else 40% 83.29,340.00 
(Excluding Royalty) 
एकूण ४,९४,२६,८१०.०० 


एकुण रक्‍कम रू. ४,९४,२६,८१०/- (अक्षरी रुपये चार कोटी PAO लक्ष सव्वीस हजार 
आठशे दहा फक्त) 


Digitally signed by SUNIL MAHADEV KALE 


N | | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND 
WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d5c8d23e6cc09fb2bb4aa1777dadbfbb405c54e877afed 
6798f54168b9f08b98, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=30B26A65349009C49CCA04C5AECBC47F35D752 
4B402BBD5D7FA6DDD215CFF18D, cn=SUNIL MAHADEV KALE 


Date: 2024.01.31 19:23:05 +05'30' 


(सु.म. काळे) 
मुख्य अभियंता तथा सह सचिव 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


